मौजे सामुंडी ता. त्र्यंबकेश्वर जि. 
नाशिक येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
मौजे  डहाळेवाडी (विजयनगर) 
ता.त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे मंजुर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२३५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा : 
आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-७आ/टे- 
७/प्रा.आ.केंद्र/स्थलांतर/सामुंडी-डहाळेवाडी(विजयनगर)/नाशिक/५६३१- 
३३/२०१९,दि.२१.०२.२०१९. 

प्रस्तावना : 


मौजे सामुंडी ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे जागा उपलब्ध नसल्याने त्या ठिकाणामध्ये बदल 
करुन त्याठिकाणचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र अन्य ठिकाणी मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय : 
२. मोजे सामुंडी ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे जागा उपलब्ध नसल्याने त्या ठिकाणामध्ये बदल 
करुन त्याठिकाणचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे डहाळेवाडी (विजयनगर) ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक 
येथे मंजुर करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे: 
अटीव शर्ती :- 
१) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोगय केंद्र कार्यान्वित होवू abo याकरीता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने मोफत जागा उपलब्ध करुन देणे आनिवार्य असेल. 
२) २४ तास पाणी व लाईटची व्यवस्था, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध 
असणे आवड्यक आहे. 
3) सदर आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या 
जिल्हा योजनेतून तरतूद उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२३५ /आरोग्य 3 


४) सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पद निर्मितीबाबतचा 
स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१५००१३३६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


j Kadam Patil 
Ros h an | DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 


D | n es h = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Kadam Pap ११७ १0५०७० 113222 sosa0 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र जि.प.स्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


one SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


